चांदा ते बांदा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर जिल्हयांकरीता महाराष्ट्र 
राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळास, जिल्हास्तरीय 
समन्वय यंत्रणा (७० ordinating Agency) 
म्हणून घोषीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र. ५०/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ मार्च, २०१८ 


वाचा : १) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. डीएपी-१०१५/प्र.क्र.५११/का-१४८१ 
दिनांक ७ जुले २०१७ 
२) नियोजन विभागाचे ज्ञापन क्र. चाबायो-२०१७/प्र.क्र.१३४/का १४१८ 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ 


प्रस्तावना :- 


नियोजन विभागामार्फत चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्हयांमध्ये रिसोर्स बेस्ड इंटेसिव्ह प्लॅनिंग 
व डेव्हलपमेंट हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे.या योजनेतंर्गत सिंधुदुर्ग 
जिल्हयांसाठी निरा उद्योग, त्यांची उप उत्पादने व मध उद्योग प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा 
स्तरीय समन्वय यंत्रणेची (90 ordinating Agency) नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर जिल्हयांसाठी रिसोर्स बेस्ड इंटेसिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट या पथदर्शी 
कार्यक्रमांतर्गत निरा उद्योग, त्यांची उप उत्पादने व मध उद्योग प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची जिल्हा स्तरीय समन्वय यंत्रणा FSV (Co ordinating 
Agency) म्हणून घोषीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे बीडीएस प्रणाली कार्यरत नसल्याने सदर 
योजने पोटी देय असलेला निधी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळास धनादेशाद्वारे अदा करण्यात 
यावा. 


सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५/कार्यासन १४१८, 
दिनांक १७/३/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र. ५०/उद्योग-६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०३२११२२१०६७३१० असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने ‘ 


Digitally signed by Rajiv Madhav Ambikar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Rajiv Madhav :: cee 
De 
st=! a, 
+ 2.5.4.20=4afb47d807935092599a3e28024 
Am bi ka r dd3d3c461bada30a950e81e666a02aad57 
4 


5, cn=Rajiv Madhav Ambikar 
Date: 2018.03.21 12:25:16 +05'30' 


y an 
ostalCode=400032, 


(राजीव आंबीकर ) 
कक्ष अधिकारी 
प्रति - माहितीसाठी व आवश्‍यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


१. मा.मंत्री, नियोजन यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, नियोजन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 

५. अवर सचिव (नियोजन विभाग) कार्यासन क्र.१४१८ मंत्रालय,मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, व सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर. 

८. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
९. जिल्हा नियोजन अधिकारी,जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर. 

१०. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर. 

१२. कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन १४१८,१४२२) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


